शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१७/प्र.क्र.५९/१७/तांशि- ७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ एप्रिळ, २०१८. 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ 
परिविक्षा/२०१७/३०६, दि. २१/०३/२०१७. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन,यवतमाळ (सद्या कार्यारत शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई) व मुंबई येथील संबंधित अधिव्याख्याता 
यांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारक रित्या पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्ती 
पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


उमेदवाराचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
ज्या संस्थेत कार्यरत आहेत | निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी पूर्ण 
त्या संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक उपभोगलेली रजा | केल्याचा दिनांक 
२. ३. 1 हॅ. | 4. ६. 
श्रीमती श्वेता हेमंतकुमार एससीटी- २६/११/२०१० निरंक २५/११/२०१२ 
सिसोदिया, अधिव्याख्याता, । ६५१०/(१७०/१०) / (म.पू) (4.4) 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, तांशि-१. 
शासकीय तंत्रनिकेतन, दि. १९/११/२०१० 
मुंबई. 
श्रीमती उषा चंद्रकांत खके, एससीटी- १५/०२/२०११ | असाधारणरजा ०४/१०/२०१३ 
अधिव्याख्याता संगणक ६५१०/(२५३/१०) / (म.पू) (प्रसुती कारण) (4.4) 
अभियांत्रिकी, शासकीय तांशि-१. दि.१६/५/२०११ ते 
तंत्रनिकेतन, मुंबई दि. ११/०२/२०११ दि.१५/११/२०११ 
एकूण १८४ दिवस 
असाधारण रजा 
दि.२७/०८/२०१२ ते 
दि.३०/९/२०१२ 
एकूण ३५ दिवस 
अजिंतरजा 
(रोखीकरणन 
होणारी) 
दि.१५/०३/२०१२ ते 
दि.२०/३/२०१२ 
एकूण ०६ दिवस व 


इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-३४१७/प्र.क्र.५९/१७/तांशि- ७ 


०५ दिवस 
एकूण ११ दिवस 
अर्जितरजा 
दि.१२/०१/२०१३ ते 
१३/०१/२०१३ 
एकूण ०२ दिवस 
(एकूण २३२ दिवस) 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१७१७०७०९८००८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sudhir 


tt 
ment Of Maharashtra, ou=Higher 
partment, 
r 


1244953b82406eea059 


63bc456f1e1e8621e5917d8305, 


ibe '7d499a521b728aeb3dc8ec38b759 
a y a h e y 420308b9fd7816002b4afOffbf1 1117, ‘Sudhi ye 
Shetty 


ste: 2018.04.17 17:11:37 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 


e संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,मुंबई, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -9, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


